भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
पालघर जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५५३/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०७ ऑक्टोबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. 
सदर योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द 
घटकांसाठी कार्य करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक 
दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांचा सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, 
विपऱ्यना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुलै, २०२१ अन्वये 
करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील 
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५५३/अजाक 


३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे 
करणे शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा 
बदल करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतीळ sa 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक 
०९ मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शर्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


२२२५ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 
राबविणे (अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 

२२२५ एफ ०८५ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५५३/अजाक 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००७१३१७४७८७२२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१०. जिल्हाधिकारी, पालघर, 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर, 
१२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई (कोकण), 
१३. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, पालघर, 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५५३/अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५५३/अजाक, दि. ०७ ऑक्टोबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 
अ कामाचे नाव मंजूर निधी | वितरीत निधी 
क्र. (१०%) 
ae मौजे पालसई येथील मागासवर्गीय वस्ती कडील स्मशान भूमीला १०.०० ४ | ,०० 
सरक्षण भिंत बांधणे.ता-वाडा.जि-पालघर. 
२ | मौजे बिलोशी येथील मागासवर्गीय वस्तीमध्ये पेव्हर ब्लाक बसवणे. | ५.०० ०.५० 
ता.वाडा जि ATER 
३ | मौजे आंसे येथील मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे सिमेट १०.०० ४ | .00 
काँक्रीटीकरण करणे. ता.मोखाडा जि . पालघर 
४ । मौजे बेरिस्ते येथील मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची | १०.०० a 00 
सुधारणा करणे. ता.मोखाडा fH. पालघर 
५ | मौजे वाशाळा येथील मागासवर्गीय वस्ती ते मुख्य रस्त्याचे सिमेट १०.०० an .00 
काँक्रीटीकरण करणे . ता.मोखाडा जि . पालघर 
६ । मौजे चास येथे मुख्य रस्ता ते मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या १०.०० शकी .०० 
रस्त्याची सुधारणा करणे . ता.मोखाडा जि . पालघर 
७ | मौजे pole येथे मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा | १०.०० _ 00 
करणे. ता.मोखाडा FT. पालघर 
८ | बैरिस्ते चिकाडीपाडा कडून बेरीसते गावठाण मागासवर्गीय वस्तीकडे | १०.०० शिंगी .00 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.मोखाडा जि . पालघर 
९ मुख्य रस्ता ते हिरवे मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची | १०.०० 111 00 
सुधारणा करणे. ता.मोखाडा FH . पालघर 
शि ० | मुख्य रस्ता (प्रजिमा २०)ते बेरिस्ते गावठाण मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० विकि .०० 
जाणाऱ्या रस्त्यावर काँक्रीट गटार बाधणे. ता.मोखाडा जि . पालघर 
रि १ | मौजे वाशाळा येथे मागासवर्गीय वस्तीकडून मुख्य रस्ता कडे १०.०० 00 
जाणाऱ्या रस्त्यावर गटार व पेव्हर ब्लॉक बसवणे. ता.मोखाडा जि . 
पालघर 
१२ | मुख्य रस्ता (ईजिमा ४४)ते हिरवे मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या १०.०० a 00 
रस्त्यावर गटार बाधणे. ता.मोखाडा जि . पालघर 
१३ | मुख्य रस्ता (ईजिमा ४३) ते शिरसगाव मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० च ,00 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते 0/2oo . 
ता.मोखाडा जि. पालघर 
१४ | मुख्य रस्ता (प्रजिमा २०)ते बेरिस्ते गावठाण मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० वि .00 
जाणाऱ्या रस्त्यावर सरक्षण भिंत बाधणे. ता.मोखाडा FS. पालघर 
१५ | मुख्य रस्ता (ईजिमा ४३) ते शिरसगाव मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० क ,00 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/२०० ते o/¥oo . 
ता.मोखाडा जि. पालघर 


VARSHA 
DESHMUKH 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५५३/अजाक 


१६ | मुख्य रस्ता (ईजिमा ४३) ते शिरसगाव मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० क ,०० 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/४०० ते ०/६०० 
ता.मोखाडा जि. पालघर 

१७ | मुख्य रस्ता (ईजिमा ४३) ते शिरसगाव मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० कि ,०० 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/६०० ते ०/८०० 
ता.मोखाडा जि. पालघर 

१८ | काकडोशी कडून शिरसगाव मागासवर्गीय वस्तीकडे जाणाऱ्या १०.०० शकी .0० 
रस्त्यावर काँक्रीट गटार बाधणे. ता.मोखाडा जि . पालघर 

१९ | मौजे कुर्लाद येथे मागासवगीय वस्तीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पाईप १०.०० a 00 
मोरी बाधणे. ता.मोखाडा जि. पालघर 

२० | मुख्य रस्ता (रा म मा १६० अ) ते निळमाती मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० .00 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/०० ते ०/२००. 
ता.मोखाडा जि. पालघर 

२१ | मुख्य रस्ता (रा म मा १६० अ) ते निळमाती मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० क .00 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/२०० ते ०/४००. 
ता.मोखाडा जि. पालघर 

२२ मुख्य रस्ता (रा म मा १६० अ) ते निळमाती मागासवर्गीय वस्तीकडे १०.०० क .०० 
जाणाऱ्या रस्त्याची सुधारणा करणे कि मी ०/४०० ते ०/६०० 
ता.मोखाडा जि. पालघर 

२३ | चिचणी ग्रा.पं. अंतर्गत हरीजन पाडा येथे समाज मंदिर बांधणे. ता. जि. | १०.०० | 00 
पालघर 

२४ | चिंचणी ग्रा.पं. अंतर्गत हरीजन पाडा येथे पेव्हर ब्लाक बसवणे, ता. जि. | १०.०० aa 00 
पालघर 

२५ | चिंचणी ग्रा.पं. अंतर्गत हरीजन पाडा येथे कमान बांधणे. ता. जि. १०.०० शिंका .00 
पालघर 

२६ | दापोली ग्रा.पं. अंतर्गत आंबेडकरनगर येथे पेव्हर ब्लॉक बसवणे. ता. १०.०० शकि .०० 
जि. पालघर 

२७ | पालघर नगरपरीषद अंतर्गत CHS आंबेडकरनगर येथे समाज मंदिर | १०.०० शिंगी .00 
बांधणे. ता. जि. पालघर 

२८ | पालघर नगरपरीषद अंतर्गत CUS आंबेडकरनगर येथे शौचालय व १०.०० an 00 
बाथरूम बांधणे. ता. जि. पालघर 

२९ | टेभोडे आंबेडकरनगर येथे रोहिनी गायकवाड ते आशिष सुपे यांच्या १०.०० ४ | .00 
घरापर्यंत रस्ता कॉंक्रिटीकरण करणे. ता. जि. पालघर 

३० | माहिम ग्रा.पं. आंबेडकरनगर येथिल स्मशानभूमी कडे जाणारा रस्ता १०.०० शकि .०० 
कॉक्रिटीकरणे करणे. ता. जि. पालघर 

३१ | माहिम ग्रा.पं. अंतर्गत आंबेडकरनगर येथिल स्मशानभूमी जवळील १०.०० ४ | .00 
निवारा 21S दुरुस्ती करणे. ता. जि. पालघर 

३२ | CUS आंबेडकरनगर येथिल मधुसुदन जाधव ते नयना लोखंडे यांच्या | १०.०० शिण .00 
घरापर्यंत रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. ता. जि. पालघर 

३३ | CHS आंबेडकरनगर मार्केट मध्ये शौचालय बांधणे. ता. जि. पालघर | १०.०० | १.०० 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.५५३/अजाक 


३४ | नवली भिमाई नगर येथे समाज मंदिर बांधणे, ता. जि. पालघर १०.०० | 9.00 .00 
34 | नवली भिमाई नगर येथे व्यायाम Best साहित्य देणे ता. जि. पालघर | १०.०० | १.०० 
३६ | पालघर आंबेडकरनगर येथे रस्त्याच्या पूर्वेकडे गटार बांधणे. ता.जि. | १०.०० शकि .०० 
पालघर 
३७ | उमरोळी ग्रा.पं. अंतर्गत बुध्द विहारास संरक्षण भित बांधणे १०.०० शकि .०० 
सुशोभिकरण करणे. ता. जि. पालघर 
३८ | पालघर पंचाळी ग्रा.पं. अंतर्गत बुध्द विहारास विस्तारीत करणे. ता. १०.०० ४ | .0० 
जि. पालघर 
३९ | गुदंवली राहुलनगर दलीतवस्ती येथे कमान बांधणे, ता. जि. पालघर १०.०० | 9,00 | 
४० | गुदंवली राहलनगर समाज मंदिर दुरुस्ती करणे. ता. जि. पालघर १०.०० | 9.00 | ,00 
89 | गुदंवली राहुलनगर दिपक लोखंडे ते अनिल लोखंडेच्या घरापर्यंत १०.०० ४ | .00 
रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. ता. जि. पालघर 
४२ | पालघर आंबेडकरनगर पूर्व येथे व्यायाम शाळा बांधणे, ता. जि. पालघर | १०.०० | 4.00 
४३ | तारापुर रोहिदासनगर येथे कमान बांधणे ता. जि. पालघर १०.०० | 9.00 | 
४४ | तारापुर आंबेडकरनगर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे, ता. जि. पालघर १०.०० | १.०० | 
४५ | तारापुर रोहिदास येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. जि. पालघर १०.०० | 9,00 | 
४६ | तारापुर गणेडानगर येथे राजीव राऊत ते सदानंद राऊत यांच्या १०.०० विकि .00 
घरापर्यंत गटार बांधणे. ता. जि. पालघर 
४७ | तारापुर गणेशनगर येथे रस्ता कॉक्रिटीकरण करणे. ता. जि. पालघर | १०.०० | १.०० | 
४८ | पाम ग्रा.पं. अंतर्गत आंबेडकरनगर येथे समाज मंदिर बांधणे. ता. जि. १०.०० a 00 
पालघर 
४९ | पाम या.पं. अंतर्गत आबेडकरनगर येथे कमान बांधणे. ता. जि. पालघर | १०.०० | १.०० | 
Go | नवली भिमाई नगर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे, ता. जि. पालघर १०.०० | १.०० | 
५१ | नवली PATS नगर येथे गावाच्या मुख्य प्रवेशव्दारा लगत गार्डन तयार | ५.०० ०.५० 
करणे, ता. जि. पालघर 
एकूण ५००.०० ५०.०० 
VARSHA 
DESHMUKH 
(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


